भा.प्र.से. अधिकाऱ्यांनी त्यांची सन 
२०१८ (As on १.१.२०१९) ची वार्षिक 
अचल मालमत्ता विवरणपत्रे (?त) 
Online पद्धतीने सादर करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक:- भाप्रसे-१५१८/प्र.क्र.३२१/२०१८/९ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि.१९.१२.२०१८ 


वाचा: - 
१) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र- भाप्रसे-४५०४/प्र.क्र.9१/२००४/९, 
दि. २६.५.२००४ 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र- भाप्रसे-१५०७/१३४२/प्र.क्र.२३४/०७/९, 
दि. ३१.१०.०७ 
3) आस्थापना अधिकारी तथा अतिरिक्‍त सचिव, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, नवी दिल्ली यांचे 
दि.२२.१२.२०१६ चे पत्र 
४) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र- भाप्रसे-१५१६/प्र.क्र.२८४/२०१६/९, 
दि. २०.१२.२०१६ 
५) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र- भाप्रसे-१५१७/प्र.क्र.३१०/२०१७/९, 
दि. २०.१२.२०१७ 
६) सचिव, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, नवी दिल्ली यांचे दि. ०४.१२.२०१८ चे AANA 
प्रस्तावना- 
अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६८ मधील नियम १६(२) नुसार भारतीय 
प्रशासन सेवेतील अधिका-यांनी दर वर्षी विहीत कालावधीत वार्षिक अचल मालमत्ता विवरणपत्रे 
विहीत नमुन्यात शासनास सादर करणे आवश्‍यक आहे. सन २०१६ या वर्षी संदर्भ क्र.३ येथील केंद्र 
शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या पत्रान्वये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिका-यांनी 
त्यांची वार्षिक अचल मालमत्ता विवरणपत्रे 01॥8 पद्धतीने सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात 
आल्या होत्या. त्यानुसार यावर्षीही सन २०१८ या वर्षाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची स्थिती दर्शवणारी 
वार्षिक अचल मालमत्ता विवरणपत्रे सादर करण्यासंदर्भात या परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात येत 
आहे. 
शासन परिपत्रक:- 
उपरोक्त पार्श्वभूमी विचारात घेता, महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील 
सर्व अधिकाऱ्यांनी सन २०१८ ची वार्षिक अचल मालमत्ता विवरणपत्रे 01॥॥७ पद्धतीने सादर करावीत 
अशा सूचना या परिपत्रकान्वये देण्यात येत आहेत. केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्य 
संवर्गातील सर्व भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिका-यांनी त्यांची वार्षिक अचल मालमत्ता 
विवरणपत्रे ॥२5) Online Ted सादर करताना खालील कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा:- 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाप्रसे-१५१८/प्र.क्र.३२१/२०१८/९ 


i) अचल मालमत्ता विवरणपत्रे ॥२5) Online पद्धतीने सादर करण्यासाठी कार्मिक व प्रशिक्षण 
विभागाच्या SPARROW संगणकीय प्रणालीच्या Home Page 
(http://sparrow.eoffice.gov.in) वर IPR Module ही संगणकीय Wres}( Navigation tab 
for IPR Module) उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. 

ii) SPARROW संगणकीय प्रणालीसाठी भा.प्र.से. अधिका-यांना देण्यात आलेला User id व 
password यांचाच वापर करून अचल मालमत्ता विवरणपत्रे सादर करावीत व SPARROW 
संगणकीय प्रणालीसाठी यापूर्वी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या Digital Signature 
Certificate (DSC) वापर करून सदर किंवा e-sign द्वारे विवरणपत्रे अधिप्रमाणित करावीत. 


ii) कोणत्याही कारणामुळे संबंधित अधिकारी हे Digital Signature Certificate (DSC) वापरू 
शकत नसतील अथवा त्यांना DSC/ e-sign प्राप्त झाळे नसेल अज्ञा अधिका-यांनी अचल 
मालमत्ता विवरणपत्रे प्रत्यक्षात भरून ती SCAN करून संगणकीय प्रणाळीमधील “ Upload 
Form” चा वापर करून SCAN केलेली विवरणपत्रे 0)॥॥७ पद्धतीने सादर करावीत. 


iv) सदर विवरणपत्रे 01॥॥18 पद्धतीने सादर करण्यामध्ये अधिका-यांना कोणतीही अडचण 
उद्भवल्यास SPARROW संगणकीय प्रणालीवर Home Page च्या Help Menu मध्ये “User 
Manual-IPR” हा टॅब उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. तसेच कोणतीही अडचण 
उद्भवल्यास support-sparrow@nic.in वर ई-मेल पाठविण्यात यावा. 

७ सदरील विवरणपत्रे आता Online पद्धतीने भरावयाची असल्याने भा.प्र.से. अधिका-यांनी 
त्यांची वार्षिक अचल मालमत्ता विवरणपत्रे (Hard Copy) या विभागास वेगळ्याने सादर 
करावयाची आवश्‍यकता नाही. 


vi) सदरील Online Module सन २०१८ या वर्षाकरिता दि.३१ जानेवारी २०१९ या विहीत 
कालावधीनंतर आपोआप बंद होईल सबब, महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील सर्व भा.प्र.से. अधिका- 
यांनी त्यांची सन २०१८ ची वार्षिक अचळ मालमत्ता विवरणपत्रे वर नमूद केलेल्या Online 
पद्धतीने दिनांक ३१ जानेवारी, २०१९ पर्यंत भरावी. 


2. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८१२१९१५४९२०१८०७ असा 
आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sarita Rishi DN: CN = Sarita Rishi Band Deshmukh, C = 
Bandekar DeSAMUKH terarasnia,oU = Genera Adminstration 


Departm 
Date: 2018.12.19 15:59:15 +05'30" 


(स.रि.बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar 
Deshmukh 


प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव,राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाप्रसे-१५१८/प्र.क्र.३२१/२०१८/९ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
५. सर्व मंत्रालयीन विभांगाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, 

६. महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सर्व अधिकारी, 

७. उप सचिव (भा.पो.से. आस्थापन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८.उप सचिव (भा.व.से. आस्थापना), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


भारत सरकार 
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 


SI. a तंद्रमौली, भाप्रसे. 


सचिव 
Dr. C Chandramouli, tas कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
हाच नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001 


GOVERNMENT OF INDIA 
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING 
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES 
AND PENSIONS 
NORTH BLOCK NEW DELHI-110001 


D.O. No. 6(1)/2014-EO (PR) December 04, 2018 


ie. Can a (स = Sanson, : 


Rule 16(2) of AlS (Conduct) Rules, 1968 provides that every member of the Service 
shall submit an annual return in such form as may be prescribed by the Government in this 
regard, giving full particulars regarding the immovable property inherited by him or owned or 
acquired by him or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name 
of any member of his family or in the name of any other person. ॥ terms of the instructions 
vide OM No.8/9/60-AIS(IIl) dated 16.02.1960 and OM No.11017/74/93-AlS(ill) dated 
04.01.1994 issued under this Rule, every member of the Service is required to submit annual 
immovable property return by 31% January of the next year. Failure on the part of the 
members of the Service to comply with the requirements of the aforesaid provisions 
constitutes good and sufficient reason for institution of disciplinary proceedings, among other 
things, against them, as already communicated vide this Department’s OM No.104/33/2005- 
AVD-I dated 29.10.2007 and 07.09.2011. 


2. This Department has since introduced online filing of IPR in respect of 185 officers 
w.e.f. 1% January, 2017 through the Module designed for the purpose. Through this Module, 
the officers can submit the IPR either electronically or upload scanned copy of the manually 
filled-in IPR. This online Module will close automatically after the prescribed timeline of 31° 31 
January, 2019 in respect of the calendar year 2018. 


3: | would, therefore, request you to kindly issue necessary instructions to all IAS officers 
working in your State Government and its various organizations, including international 
organizations, to ensure that they submit their IPRs online in the IPR Module for the year 
ending on 31* December, 2018, within the prescribed timeline of 31° January, 2019. 


SE eigen ae 


Yours sincerely, 


hikes ig 


(Dr. C. Chandramouli) 


Chief Secretaries of States. 


सूचना 
का अधिकार 


5 


Please Visit Our Website : http://persmin.gov.in 
टेली/1&.: 23094848 टेलीफैक्स1 81९587 : 23094500 E-mail ID secy_mop@nic.in 


La 


(i) Additional Secretary, UT, MHA, North Block, New Delhi - for taking similar action in 
respect of the AGMUT cadre officers, please. 
(पटी NIC, DoPT for uploading the letter in the Department's website. 


